महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट अ (क) (तां) या 
संवर्गातील प्राचार्य/ उपप्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र 
माध्यमिक शाळा/निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण इ. पदांवर सरळसेवेने तात्पुरती नियुक्ती. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक: व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २४ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे गोपनीय पत्र क्र.१५(२)(१२०)/६५८/सात-अ, 

दिनांक १६ सप्टेंबर, २०१६. 
२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल रिट याचिका क्र.११७७९/२०१७, 

रिट याचिका क्र.१०९६८/२०१७, रिट याचिका क्र.१३४१७/२०१७, 

सिव्हिल याचिका क्र.२५/२०१८ इन रिट याचिका क्र.१३४१७/२०१७ आणि 

रिट याचिका क्र.१३४१९/२०१७ मध्ये दि.२३.०४.२०१८ रोजीचे अंतरिम आदेशा. 
3) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२)(१२० ॥)/६५९/सात, 

दिनांक ०४ मे, २०१८. 
४ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२)(१२० /)/६५९/सात, 

दिनांक ०२ नोव्हेंबर, २०१८. 


आदेश 


व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तांत्रिक) या 
संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक, शासकिय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण इ. पदांवर वेतनश्रेणी रु.१५६००-३९१००/- ग्रेड पे रु.५४००/- मध्ये 
खाली नमूद केलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
कार्यालयामध्ये, ते ज्या दिनांकापासून पदाचा कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून २ वर्षाच्या 
परिविक्षाधीन कालावधीसाठी नामनिर्देशानाद्वारे तात्पुरती नियुक्‍ती खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे:- 


अ. 
क्र. 


उमेदवाराचे 
नाव 


नियुक्तीचा 
प्रवर्ग 


नामनिर्देशनाद्वारे करावयाचे नेमणुकीचा विभाग 
व ठिकाण 


३ 


(४२० 2-2 अ eee 


~O| -o 


२ 
श्री. देशपांडे वेंकटेश 
बाळासाहेब 


खुला 


(अमरावती विभाग) 
प्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था उच्चस्तर, अमरावती, 
जि.अमरावती. (रिक्‍त जागी) 


श्री. देसाई आनंदा सुबराव 


खुला 


( नाशिक विभाग) 
निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 


a. भेदवाराचे नियुक्तीचा | नामनिर्दशनाद्वारे करावयाचे नेमणुकीचा विभाग | 
क्र. 


नाव प्रवर्ग व ठिकाण 


२ ३ (।_2-----__ 7. eee 
श्री. उबाळे किशोर सुदामराव खुला (औरंगाबाद विभाग) 
निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
४ | श्री. उपाध्ये मिलींद केशव खुला (अमरावती विभाग) 
उपप्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,अमरावती, जि.अमरावती. 
(रिक्‍त जागी) 
५ | श्री. केसकर अतुल अशोक खुला (औरंगाबाद विभाग) 
उपप्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,बीड, जि.बीड. 
(रिक्‍त जागी) 
६ | श्री. पाटील युवराज खुला (पुणे विभाग) 
बाळासाहेब निरीक्षक, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर. 
(Raq जागी) 
७ | श्री. आव्हाड अविनाश विष्णू भ.ज. (ड) (नाशिक विभाग) 
उपप्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,नंदूरबार,जि.नंदूरबार. 
(Raq जागी) 
८ | श्री. कोंडे विवेक मुकुंदराव इ.मा.व. (नागपूर विभाग) 
उपप्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,गडचिरोली, जि.गडचिरोली. 
(रिक्‍त जागी) 

९ | श्री. कहाळे रमेडा सोनाजी अ.जा. (अमरावती विभाग) 
उपप्राचार्य, 
औ.प्र.संस्था,खामगाव, जि.बुलढाणा. 
(Raq जागी) 

| o | at. बोनगिरवार वैभव खुला (महिला (नागपूर विभाग) 

मधुकरराव ऐवजी) प्राचार्य, 

औ.प्र.संस्था,राजुरा, जि.वंद्रपूर. 
(रिक्‍त जागी) 


AN | -० 


२. Max नियुक्ती खालील अटींच्या अधीन राहील :- 


(अ) i) मागासवर्गीय उमेदवारांचे जात वैधता प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या 
मुदतीत प्राप्त न झाल्यास कोणतीही पूर्वसुचना न देता त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात येतील. 
i) चारित्र पडताळणी व वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल यास अधीन राहून नियुक्ती देण्यात येत आहे. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 


ii) उपरोक्त उमेदवारांची नियुक्‍ती सरळसेवा प्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केलेल्या नियमाच्या अधीन 
राहून ते यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा उत्तीर्ण 
होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्या परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. तसे न 
झाल्यास त्यांची एक वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

४) उपरोक्त उमेदवारांनी शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.प्रशिक्षण-२०००/ प्र.क्र.६१/ 
२००१/३९, दि.१९/०३/२००३ मधील तरतुदीनुसार संगणक हाताळणे/वापराबाबतचे शासन मान्यताप्राप्त 
प्रमाणपत्र नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विभाग प्रमुखाकडे सादर करणे अनिवार्य राहील. 

v) परिविक्षाधीन काळावधीत संबंधित उपरोक्‍त उमेदवारांनी कामाचा दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा 
विहीत विभागीय परीक्षा काही असल्यास विहीत कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास किंवा त्यांचे काम किंवा 
वर्तणूक समाधानकारक न आढळल्यास त्यांना कोणतीही पूर्व सूचना न देता सेवेतून कमी करण्यात येईल. 
vi) उपरोक्त उमेदवारांची महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (at) या संवर्गातील ज्येष्ठता महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाच्या गुणवत्ताक्रमानुसार आणि विहीत मुदतीत त्यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार 
स्विकारल्यावर/मुदतवाढीवर अवलंबून राहील. 

vi) उपरोक्त उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम १९८१ मधील तरतुदीनुसार निश्चित 
करण्यात यावे. 

vii) उपरोक्त उमेदवारांना शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व सेवायोजन विभाग क्रमांक:एससीटी 
६५६३/ए, दि.१८ जानेवारी, १९६३ अन्वये विहीत करण्यात आलेला करारनामा करावा लागेल. याबाबत 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी आवश्‍यक ती कार्यवाही 
करावी. 

ix) वरील उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर निर्देशिलेल्या पदावर आदेशाच्या दिनांकापासून एक 
महिन्याच्या आत रुजू व्हावे. 

>) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.१८/८/२००९ मधील 
तरतुदीनुसार दि.१ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तिवेतनार्ह आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तिवेतनार्ह आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी 
दिनांक १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला असेल तर अशा प्रकरणी शासन परिपत्रक, वित्त 
विभाग क्रमांक:अंनियो-१००६/८७/सेवा-४ दि.१२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) BA नमूद केलेल्या सर्व 
अटींची पूर्तता झाल्यास संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन), नियम, १९८२ 
व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील. दि.१८/८/२००९ च्या परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) 
येथील अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय कर्मचाऱ्यास नवीन परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. 

(ब) उपरोक्त बाबींशिवाय यापुर्वी शासकीय सेवेत असलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती खाळील नमूद 
करण्यात आलेल्या दस्ताऐवजांच्या अधिन राहून करण्यात येत आहे. 

) चारित्र्य पडताळणी व वैद्यकीय तपासणी बाबतच्या सेवापुस्तकातील नोंदीची साक्षांकित छाया प्रत. 

i) मागील वर्षातील त्यांचे गोपनीय अहवालाच्या छायाप्रती. 

॥) विभागीय चौकशी सुरु आहे किंवा प्रस्तावित आहे, या बाबतची माहिती. सदर माहितीनुसार विभागीय 
चौकशी सुरु असल्यास, चौकशीच्या अधिन राहून. 

i) उमेदवार मागासवर्गीय असल्यास संचालक, समाजकल्याण संचालनालय महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांच्याकडुन अथवा संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून जातीदावा प्रमाणपत्राची तपासणी केली आहे काय, 
असल्यास साक्षांकीत प्रत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन Sea क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 


(क) उपरोक्त नमूद अटी व हशतीनुसार जर एखादा उमेदवार वैद्यकीय चाचणीत अपात्र ठरला तसेच 
चारित्र्य पडताळणीमध्ये काही आक्षेपार्हहाबी आढळून आल्या तर त्या उमेदवाराची नियुक्‍ती कोणतीही 
पूर्वसूचना न देता रद्द करण्यात येईल. 

३. उपरोक्त उमेदवारांना वर नमूद केलेल्या अटी व adi व्यतिरिक्त महाराष्ट्र शासनाच्या 
अधिपत्याखालील राज्यसेवा अधिकाऱ्यांना जे सेवाविषयक नियम लागू आहेत ते लागू होतील. 


४. उपरोक्त उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार 
नाही. 


ष्‌. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांना संबंधित 
पदावर रुजू करुन घेण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा. तसेच या संबंधीची आवश्‍यक ती अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात यावी. 


६. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या संदर्भाधिन दि.१६.९.२०१६ च्या पत्रान्वये प्रस्तुत पदाच्या 
शिफारशी ह्या विविध न्यायालयांमध्ये उमेदवारांकडून दाखल झालेल्या विविध न्यायालयीन प्रकरणावरील 
अंतिम आदेशाच्या आधिन राहून केल्या आसल्याचे शासनास कळविले आहे. तसेच रिट याचिका 
क्र.१०९६८/२०१७, १३४१७/२०१७ व १३४१९/२०१७ वर मा.उच्च न्यायालयाने दि.२३.०४.२०१८ रोजी 
पारित HSS आदेश आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र.3 व ४ येथील पत्रान्वये सादर 
केलेली माहिती विचारात घेवून, सदर प्रकरणी प्रलंबित रिट याचिका क्र.१०९६८/२०१७, १३४१७/२०१७ व 
१३४१९/२०१७ आणि या संदर्भातील अन्य रिट याचिकांच्या/ न्यायालयीन प्रकरणांच्या अंतिम निर्णयाच्या 
अधिन राहून सदर नियुक्‍ती आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 

करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र.: २०१९०१२४१११६११११०३ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Sakharam | zz Se 


9bc9348c5d84ec 


89bc33bd49bcb71e896a5e56b29, 


b1cb39de10fe09852a24a5fa63add6 
| n a h a | a d5b204146d3716e740e20fb4b2a378a5: 


Date: 2019.01.24 11:25:08 +05'30' 


(स.दि.खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, म.रा., मुंबई-१. 
) मा.मंत्री, कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री, कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
) मा.प्रधान सचिव, pares विकास व उद्योजकता विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, ५४२, ७व ८ वा मजला, कुपरेज टेलिफोन निगम 
इमारत, महर्षि कर्वे मार्ग, कुपरेज, मुंबई-४०० ०२१. (पत्राद्वारे) 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 
सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालये ( संचालकांमार्फत) 
सर्व संबंधित संस्था (संचालकांमार्फत) 
qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व संबंधित संचाळलकांमार्फत) 
१) उपकोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधित संचालकांमार्फत) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१६/(२१६/१६)/व्यशि-१ 


१२) श्री.देशापांडे वेकटेड बाळासाहेब, घ.नं.९३०/५, प्लॉट 4.9, ee नं.३०४, सुखशांती रेसिडेन्सी, 
देवकरपानंद रोड, पांडुरंग नगरी, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर-४१६०१२. 

१३) श्री.देसाई आनंदा सुबराव, घ.नं. एच-७७, माल बाग, वसगडे, ता.करवीर, जि.कोल्हापूर-४१६२०२. 

१४) श्री.उबाळे किशोर सुदामराव, घ.नं.१६६/२, इमारत क्र.८, AVM पेट्रोलपंप मागे, राजीवगांधी नगर, 
येडशी रोड, ता.जि.उस्मानाबाद-४१३५०१. 

१५) श्री.उपाध्ये मिलिंद केशव, घ.नं. १४९९, रविवार पेठ, एसएफ-२ अष्टविनायक 
अपार्टमेंटरोड, शिंदे हायस्कूल जवळ, माळी आळी, ता.वाई, जि.सातारा-४१२ ८०३. 

१६) श्री. केसकर अतुल अशोक, प्लॉट 4.9, सी सेक्टर, कामगार चौक, एन-४ सिडको, 

ता.जि. औरंगाबाद-४३१ ००३. 

१७ श्री. पाटील युवराज बाळासाहेब, देसाई गल्ली, शिव निवास, एनापूर, ता.गडहिग्लज, 
जि.कोल्हापूर-४१६५२६. 

१८) श्री.आव्हाड अविनाश विष्णू, राधानगरी, मिरी रोड, विद्यानगर, ता.शेवगाव, जि.अहमदनगर-४१४५०२. 

१९) श्री.कोंडे विवेक मुकुंदराव, घ.नं.२२, श्रीविकास, रुख्मणी नगर कॉलनी, ता.जि. अमरावती-४४४६०६. 

२० श्री.कहाळे रमेश सोनाजी, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, माळेगाव, एमआयडीसी एरिया, 
मालेगाव जहांगिर, ता.मालेगाव, जि.वाशिम-४४४ ५०३. 

२१) श्री.बोनगिरवार वैभव मधुकरराव, को.ऑ.बँक जवळ, राजवाडा रोड, वॉर्ड नं.२, अहेरी, ता.अहेरी, 
जि.गडचिरोली-४४२७०५. 

22) निवडस्ती (व्यशि-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


